आश्रमशाळा व एकलव्य निवासी शाळेतील शिक्षक 
aq शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी करावयाच्या 
कामाबाबतच्या परिपत्रकास स्थगिती देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 

शासन परिपत्रक क्रमांक : शाआझ्ा-२०२०/प्र.क्र.५८/का.१३-अ, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २९ जून, २०२०. 


वाचा - शासन परिपत्रक क्रमांक : शाआडा-२०२०/प्र.क्र.५८/का.१३-अ दिनांक: १९ जून, २०२० 


शासन परिपत्रक 


आश्रमशाळा व एकलव्य निवासी शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी करावयाच्या 
कामाबाबतच्या परिपत्रक क्रमांक : शाआझा-२०२०/प्र.क्र.५८/का.१३-अ, दिनांक: १९ जून, २०२० 
याला पुढील आदेझापर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे. 
२. सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२००६३०१५५२२८९३२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Subrao 
Narayan Shinde « 


Dat 


(सु. ना. शिंदे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मंत्री आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा. राज्यमंत्री आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

३. प्रधान सचिव (आदिवासी विकास विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. सर्व अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर. 

सर्व संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

सर्व आदिवासी शासकीय व अनुदानित आश्रमश्ञाळांचे मुख्याध्यापक 

. सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवड नस्ती (का-१३-अ), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


ean ae ७ & 


